सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथील 
न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१८/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २ मार्च, २०२१. 


पहा :- १ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीबी-१११४/६०६/प्र.क्र. 
प्र.क्र.१२०/कार्या-१३, दिनांक ७ मार्च २०१७ 
२) मा.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बीडब्लयू-६०५४/१९९८ 
(80)/384, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० चे पत्र 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथील 
बांधकामासाठी रु.६,७१,१०,३८६/- इतक्या किमतीस प्रशासकिय मान्यता देण्यात आलेली आहे . 
परंतु बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने मा .उच्च न्यायालय ,मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सदर बांधकामास सुधारित प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदरहू प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


IR निर्णय :- 


जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरिता 
रु.१०,२१,७१,४९४/- (रुपये दहा कोटी एकवीस लक्ष एकाहत्तर हजार चारशे चौऱ्याण्णव फक्‍त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
रूपयात 

a. इमारत बांधकामाचा खर्च ६,८३,०९,७८२/- 
२. | पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण 
३. संरक्षण भिंत 

४. अंतर्गत रस्ते 

५. ।सी.डी. वर्क 

६ रेनवॉटर हार्वेस्टिंग 

७ बोअरवेल व पंप हाऊस 

८ फ्लंग पोस्ट 

९ एन्ट्री व एक्झीट गेट 

।१०__ | फर्निचर १,४०,५२,०९०/- 
aa | q | भूसौदार्यीकरण १०,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१८/का-१३, 


१२ | आकस्मिक खर्च ३३,२३४,४७५/- 
१३ ।भाववाढव लेबर सेस ४१,६८,०९४/- 
१४ | ae ag सेवाकर 9,93,00,043/- 

एकूण १०,२१,७१,४९४/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र .इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७/ 
तां.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती- 
२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

फ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी 
बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), 
(२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०/२०२०/ईमा-२, दिनांक ३ 
सप्टेंबर, २०२०, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५५/१४४३, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२० 
तसेच, व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर ,२०२० रोजी झालेलया बैठकित समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, 

भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.१८/का-१३, 


पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


च. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०३०२१८२००७४११२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 


e ° e Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 

N | t | Nn Vi rs e Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d 
471400fbcfb074e051, 


Jiwane sotto 
(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. सभापती ,विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता ,विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,मुख्यमंत्री सचिवालय ,मंत्रालय ,मुंबई. 
५) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


प्रबंधक बी) डब्ल्यू (शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अहमदनगर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन ,मुंबई व नागपूर, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर. 
१०) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), जामखेड, अहमदनगर. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
93) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


१४ नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


